जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ 
कनिष्ठ अभियंता (पाणी पुरवठा) संवर्गातील दिनांक 
०१/०१/२०२१ व दि.०१/०१/२०२२ रोजीच्या 
एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२४/प्र.क्र.६१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ०७ मार्च, २०२४ 


Pat 9) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४, 
दिनांक ०२.०८.२०२३ 
२) विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे क्र.विकास/ज्येष्ठता 
सुची/कावि/२२६४/२०२३, दि.१९.१०.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ कनिष्ठ अभियंता (पाणी पुरवठा) 
संवर्गातील या संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०२१ व दि.०१/०१/२०२२ रोजीची एकत्रित अंतिम 
ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी त्यांच्या विभागाच्या अधिनस्त 
जिल्हा परिषदांमधील सहायक लेखा अधिकारी यांची नावे ज्येष्ठता सूचीमध्ये समाविष्ठ 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र त्यापूर्वीच अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात 
आल्याने त्यांच्या नावाचा समावेश अंतिम ज्येष्ठता सूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही. विभागीय 
आयुक्‍त, अमरावती यांनी संदर्भाधीन H.2 येथील पत्रान्वये केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.०२.०८.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमध्ये सदर श्ुध्दीपत्रकाव्दारे 
श्री. पी. एस. घाडगे, श्री. पी. पी. वानखडे व श्री. पी. एस. धुमाळे यांच्या नावाचा समावेश 
करण्यात येत असून श्री. पी. एस. घाडगे यांचे सेवाज्येष्ठतेमधील स्थान भाग-१ (पदवीधारक) 
“अ.क्र.१६३ अ” श्री. पी. पी. वानखडे यांचे सेवाज्येष्ठतेमधील स्थान भाग-२ (पदविकाधारक) 
“अ.क्र.२५७ अ” व श्री. पी. एस. धुमाळे यांचे सेवाज्येष्ठतेमधील स्थान भाग-२ (पदविकाधारक) 
“अ.क्र.२५७ ब” यांच्या निश्चित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे संदर्भ क्र.१ येथील दि.०२.०८.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
सूचीमध्ये या शुद्धीपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत 
असून श्री. पी. एस. घाडगे, श्री. पी. पी. वानखडे व श्री. पी. एस. धुमाळे यांचा सेवाज्येष्ठता 
अनुक्रमांक सोबत जोडलेल्या सुधारित नोंद प्रपत्रात नमूद केल्यानुसार निश्चित करण्यात येत 


आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.६१/आस्था-४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/.॥१0/१५॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१२३६४६१५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by SUBHASH BABAN INGALE 


H A H DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ff06 1387 998f39ca303c7da669fe047 1ca88421 Safebe7e5 
3ecc009e02aad1 talCode=400032, st=Mahi ht 


jaharashtra, 
INumber=F0319D46C62F9F6D7DBC200D9693539DF215A28 
€05D55971515AC3C87DDAA987, SUBHASH BABAN INGALE 
Date: 2024.03.07 12:45:56 +05'30' 


(सुभाष इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सोबत:- जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ कनिष्ठ अभियंता (पाणी पुरवठा) सुधारित नोंद प्रपत्र 


प्रत, 


१) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सातवा मजला, जी. टी. रुग्णालय 
इमारत संकुल, मुंबई-०१ 

२) सर्व विभागीय आयुक्त (ईमेलद्वारे) 

3) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ईमेलद्वारे) 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची 
शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दडानास 
आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

५) निवड नस्ती (आस्था-४). 


पृष्ठ ३ पैकी३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.६१/आस्था-४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२४/प्र.क्र.६१/आस्था-४, दि.०७.०३.२०२४ सोबतचे (भाग-१ पदवीधारक व भाग -२ पदविकाधारक) वरील सुधारित 


नोंद प्रपत्र 
अंतिम कनिष्ठ अभियंता 
अंतिम saucy व्यावसायिक 
ज्येष्ठता जिल्हा पदात ल अर्हता 
कर्मचा-याचे नांव जन्म दिनांक | शैक्षणिक पात्रता नियमित प्रवर्ग परि. शेरा 
सुचीमधील परिषद क्षा 
अनुक्रमांक ala उत्तीर्ण/सुट 
दिनांक 
शि २ ३ | ४ षु द शिक ८ ९ 
भाग-१ पदवीधर 
१६३अ | aft. पी. एस. घाडगे अमरावती | ०३.१२.१९७६ बी.ई. १२.११.२०१८ । खुला = 
भाग-२ पदविकाधारक 
५७अ . पी. पी. वानखडे .0७. डी. सी. ई. 03: खुला पि 
२५७अ श्री. पी. पी. वानख गत ROU डी. सी. ई १२.०३.२०१९ खुला 
प७्ब एस धुमाळे ळे डी अ. जा pe 
२५७ब | att. पी. एस. धुमा अमरावती SOP . सी. ई. १४.०३.२०१९ .जा. 


पृष्ठ ३ पैकी३ 


